सामान्य प्रशासन विभाग we) च्या अधिनस्त 
कार्यासनांचे विषयानुसार नामकरण करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक : संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३८१/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- १० एप्रिल, २०२४ 


संदर्भ:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- संकिर्ण २०२३/प्र.क्र.३८१/१९, 
दिनांक १८.१०.२०२३ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पूरक पत्र क्रमांक:- संकिर्ण २०२३/प्र.क्र.३८१/१९, 
दिनांक २४.०१.२०२४ 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक:- आढावा-१६१६/प्र.क्र.२१३/आस्था-२ (१९-आ), 
दिनांक १९.०३.२०२४ 


शासन पूरकपत्र:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. 3 येथील शासन शुद्धीपत्रकान्वये कार्या १६-ब या कार्यासनाचे नवीन ३ 
कार्यासनांत विभाजन करण्यात आले आहे. प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने सदर ३ नवीन कार्यासनांचे 
मराठी व इंग्रजी (संक्षिप्त) नामकरण करणे आवश्‍यक असल्याने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयामधीळ 
“जोडपत्र-अ” व संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन पूरकपत्रामधील “जोडपत्र - ब” येथील अनुक्रमांक २६, २७ 
व २८ या नोंदी रद्द करण्यात येऊन पुढीलप्रमाणे सुधारित नोंदी करण्यात येत आहेत:- 


अनु.क्र. | कार्यासन  ।कार्यासनाचा मुख्य | कार्यासनाचे नवीन | कार्यासनाचे नाव 
विषय नाव (मराठी) (इंग्रजी) 
२६ १६-अ समांतर आरक्षण आरक्षण -१ Reserv-1 
२७ | १६-ब(एऐ  । सामाजिक आरक्षण । आरक्षण-२ Reserv-2 
(मागासवर्ग कक्ष) 
२७ (अ) | १६-ब (बी) । सामाजिक आरक्षण । आरक्षण-३ Reserv-3 
(मागासवर्ग कक्ष) 
२७ (ब) | १६-ब (सी) । सामाजिक आरक्षण । आरक्षण-४ Reserv-4 
(मागासवर्ग कक्ष) 
२८ १६-क सामाजिक आरक्षण । आरक्षण-५ Reserv-5 
(मागासवर्ग कक्ष) 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३८१/आस्था-१ 
2. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेताक २०२४०४१०१६३८०१०९०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb311d2F 
0e47e2fa1faf797, postalCode=400032, st=Maharashtre 


SHINDE ee ene” 
(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे प्रधान सचिव 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व कार्यासने, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती/कार्यासन आस्था -१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


